विनंती बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र.११२ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १०.८.२०२० 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील खालील अधिका-यांची विनंती बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 


अ.क्र. उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
१ ; श्री.लक्ष्मण दत्तात्रय देवकर । सा.बां.उप विभाग क्र.१, | सा.बां.उप विभाग, उदगीर 
निलंगा 


२. _ श्री.नितीन तुकाराम भोसले 


जि.प.(बां) उप विभाग, कळंब 


सा.बां.उप विभाग, कळंब 


३. श्री.व्ही.एम.हन्नमसागर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, | सा.बां.उप विभाग, 
बीड माजलगांव 
४. श्री.पी.एम.मार्कडे सा.बां.उप विभाग, अंबाजोगाई | जागतिक बॅक प्रकल्प उप 
विभाग क्र.१, अहमदनगर 
uy. श्री.सुरेश कांतराव जोशी ।सा.बां.उप विभाग, चाकुर सा.बां.उप विभाग, कंधार 
६. श्री.संजय सोपान पाटील (sr अभियंता, प्रधानमंत्री | राष्ट्रीय महामार्ग उप 
ग्रामसडक योजना, | विभाग, लातूर 


उस्मानाबाद 


शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२०/ प्र.क्र.११२ /सेवा-२, दिनांक १०.८.२०२० 


am. | उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
७. श्री.सुनिल बडगे जि.प.(बा) उप विभाग, वैजापूर | सा.बां.उप विभाग, आमगांव 
८. श्री.व्ही.जी.गुरले सा.बां.उप विभाग, लोहा fae) उप विभाग, 
देगलूर 
९. श्री.नारायण पितांबर । राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, | उप कार्यकारी अभियंता, 
कवठलकर भोकर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
गडचिरोली 
2 संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवऱ्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


>. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 


गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 


करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव 


सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 


क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 


परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 


सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी पदभार 


सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 


बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 


संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शाक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ 


मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२०/ प्र.क्र.११२ /सेवा-२, दिनांक १०.८.२०२० 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०१८५५४८०९१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Patil Swati Sachin 


न . DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
a | W a | Works Department, postalCode=400032, 
st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f103cebd447 


e 90093322544672eefd3784b, 
h serialNumber=41a9218232bbaea65861 213d86d108ea7c4 
a C 7 | Nn 8905da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
Date: 2020.08.10 19:15:29 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद/नांदेड/उस्मानाबाद 
. सहसचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 

५. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (इमारती व पूल) मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/बीड/लातूर/उस्मानाबाद/नांदेड/अहमदनगर/गडचिरोली 
सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांच्या मार्फत. 

८. मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

१०. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


